लेखाशिर्ष 2494-9232 (मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत 
मूलभूत सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दिनांक 
१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द 
केलेल्या कामांच्या यादीतून कामे 
वगळणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांची दि.१८.७.२०२२ व २१.७.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 

) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१९.०७.२०२२. 
३) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.२५.०७.२०२२. 

) शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१२.१०.२०२२. 

) मा. मुख्य सचिव महोदयांची दिनांक १०.१०.२०२२ रोजीची टिप्पणी आणि त्यावरील मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांचे आदेशा. 
शासन निर्णय - 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील टिप्पणीन्वये दिलेल्या निर्देशास 

अनुसरुन संदर्भाधीन क्र.२ व ३ येथील दि.१९.०७.२०२२ व २५.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये लेखाशिर्ष 
२५१५ १२३८ (मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे) 
अंतर्गत दि.०१ एप्रिल, २०२१ रोजी व त्यानंतर मंजूर केलेल्या कामांपैकी ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश 
दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे सुरु झालेली नाहीत, Ban सर्व कामांना स्थगिती 
देण्यात आलेली होती. सदर स्थगित केलेली कामे शासन मान्यतेने संदर्भीय क्र. ४ वरील दिनांक 
१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आळी आहेत. 
२. संदर्भीय क्र. ५ वरील मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या टिप्पणीवरील मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
आदेशानुसार व त्यासोबत मा. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त याद्यानुसार लेखाशिर्ष 
२५१५ १२३८ अंतर्गत १२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द केलेल्या कामांमधून सोबत 
जोडलेल्या “विवरणपत्र- अ व ब” मध्ये नमूद केलेली अनुक्रमे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यंत्रणा 
आणि जिल्हा परिषद यंत्रणांची कामे याद्वारे वगळण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


३. सदर रह यादीतून वगळण्यात आलेल्या “विवरणपत्र - अ व ब* यादीतील कामांच्या 


बाबतीत संबंधित यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 


पुढील कार्यवाही करावी. 


४. सदर रद्द कामे वगळण्याची कार्यवाही करताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांची जबाबदारी राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११८१४५६४४५१२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KALU 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 

ra, 


st=l 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 
1a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 

pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF 


VALVI 


3DC28B2BA4FF1, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB07FECF7 
919C2D83796E88930D62D44E7 A4A6D4CBEE7E 
OE, cn=KALU GONYA VALVI 

Date: 2022.11.21 12:29:03 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सर्वी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 


Cc ww A OO 


मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई 

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 
) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्वी, विधानमंडळ, मुंबई 
१० 
११ 


Nn SM “2-८ 


vo 


विभागीय आयुकत, महसुल विभाग (सवी 

१२) जिल्हाधिकारी (सर्वी 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्वी 


Se नि 


महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


१५) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सवी 
१७ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 


१८) निवडनस्ती (योजना-६). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/यो-६, दि. १८ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 
"विवरणपत्र - अ" (लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात आलेल्या 


कामांची यादी ) - सा. बां. वि. यंत्रणा 


अ.क्र. | जिल्हा वर्ष शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णयातील | रक्‍कम रू. 
कामांचा क्रमांक ल्क्ष 

शि भंडारा । २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२१/प्र.क्र.११९/यो-६, १ ते ६६ ५००.०० 
दि. २८.०४.२०२२ (रू. ५००.०० लक्षची यादी, 
एकूण ६६ कामे) 

2 | यवतमाळ । २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१ ११ते २८ १००.०० 
मार्च, २०२२ (रू. २००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण २८ कामे) 

३ सिंधुदुर्ग २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१ १ ते ९९ ५००.०० 
मार्च, २०२२ (रू. ५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ९९ कामे) 

४ । उस्मानाबाद | २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५१०/यो-६, दि. ३१ १ ते ५० ५००.०० 
मार्च, २०२२ (रू. १५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण १९३ कामे) 

५ | सातारा २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१| १ते२४, ८०ते | 92G§.00 
मार्च, २०२२ (रू. १७६६.०० लक्ष ची यादी, | १००, १०१ ते १३१ 
एकूण १३१ कामे) 

६ । सोलापूर २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१ ३९ते ८९ ५००.०० 
मार्च, २०२२ (रू. १०००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ८९ कामे) 

७ | चंद्रपूर २०२०-२१ | क्र.विकास-२०२१/प्र.क्र.१२२/यो-६, दि.३१| ३, ५, ६, ७, ११, | 200.00 
मार्च,२०२१ ( रू. ५००.०० लक्ष ची यादी, | १४, २२, २७, २९, 
एकूण ४४ कामे) ३०, ३२, ३७, ४२ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


औरंगाबाद 


२०२०-२१ 


क्र.विकास-२०२१/प्र.क्र.१२२/यो-६, दि.३१ 
मार्च,२०२१ (रू. १५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण १३९ कामे) 


83 ते १०२ 


५००.०० 


नांदेड 


२०२१-२२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.  विकास- 
२०२१/प्र.क्र.११९/यो-६, दि. ११.०४.२०२२ ( 
रू. ५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ३७ कामे) 


१ते३७ 


५००.०० 


गडचिरोली 


२०१८-१९ 


क्र. विकास-२०१८/प्र.क्र.२५९/भाग-४/यो-६, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१९ (रू. ७००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १३९ कामे) 


१ ते १०० 


५००.०० 


1 


जळगांव 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( B. २०००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण २५२ कामे) 


३६ ते ११७ 


५००.०० 


१२ 


रत्नागिरी 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१ 
मार्च, २०२२ ( रू. १७४८.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण २८२ कामे 


५४ ते १५२ 


५००.०० 


१३ 


पालघर 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. २२१३.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण २२० कामे) 


१ ते ७० 


(900,00 


१४ 


नाशिक 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. २४४०.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १८९ कामे) 


३५ ते १११ 


१०००,०० 


१५ 


औरंगाबाद 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६,दि. ०६ मे, 
२०२२ (रू. ५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ५७ 
कामे) 


३६ ते ४१ 


५०.०० 


१६ 


औरंगाबाद 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १५००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १३९ कामे) 


१ ते ४२ 


५००.०० 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


१७ 


औरंगाबाद 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/भाग- 
३/योजना-६, दिनांक २३ मे, २०२२ ( रू. 
१०००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ९० कामे) 


१ ते ९० 


१०००,०० 


१८ 


जळगांव 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. २०००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण २५२ कामे) 


११८ ते १५० 


५००.०० 


१९ 


जळगांव 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/भाग-२/यो-६,दि. 
६ मे, २०२२ ( रू. १००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ११ कामे) 


१ ते ११ 


900.00 


बुलडाणा 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२१/प्र.क्र.११९/यो-६ दि. 
११.०४.२०२२ (रू ५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ६३ कामे) 


१ते ६३ 


५००.०० 


२१ 


पुणे 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १० कामे) 


१ ते १० 


900,00 


२२ 


उस्मानाबाद 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १२ कामे) 


१ ते १२ 


900.00 


२३ 


गडचिरोली 


२०१८-१९ 


क्र. विकास-२०१८/प्र.क्र.२५९/भाग-४/यो-६, 
दि. ०६ फेब्रुवारी, २०१९ (रू. ७००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १३९ कामे) 


१ते ३२ 


१६०.०० 


२४ 


बुलडाणा 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १० कामे) 


१ ते १० 


900,00 


२५ 


बुलडाणा 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १८ कामे) 


१ते १८ 


१००,०० 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


२६ 


नागपूर 


२०१९-२० 


क्र.विकास-२०१९/प्र.क्र. १८०/योजना-६, दि. 
३१.०८.२०१९ (रू. १०००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ६९ कामे) 


१ ते ४२ 


५८५.०० 


२७ 


जालना 


२०१९-२० 


क्र. विकास-२०१९/प्र.क्र.१६५/यो-६, दि. २७ 
ऑगस्ट, २०१९ (रू. 1400.00 लक्ष ची यादी, 
एकूण २३५ कामे) 


१ ते २३५ 


१५००.०० 


२८ 


हिगोली 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ११ कामे ) व शासन शुध्दीपत्रक 
क्र. विकास-२०२२/प्र.क्र.११९/भाग-२/यो-६, 
दि. १७ जून, २०२२ 


१ ते ११ 


900,00 


२९ 


कोल्हापूर 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि. ३१ 
मार्च, २०२२ ( रू. १५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ११२ कामे) 


५२, ६६, ७६ 


५५.०० 


३० 


कोल्हापूर 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६,दि. ०६ मे, 
२०२२ (रू. १००.०० लक्ष ची यादी, एकूण १ 
काम) 


900,00 


२१ 


कोल्हापूर 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/भाग-३/यो-६,दि. 
१६ जून, २०२२ (रू. १५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ८५ कामे) 


६, ५५, ५६, ६४, 
७३, ७४, ७५, ७६, 
७७, ७८, ७९, Lo, 

८३, ८४,८५ 


५१५.०० 


३२ 


पुणे 


२०२१-२२ 


क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६,दि. ३१ 
मार्च, २०२२ ( रू. ५०००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ५२२ कामे) 


४३२ ते ५२२ 


५००.०० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/यो-६, दि. १८ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 
" विवरणपत्र - ब" (लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात आलेल्या 


कामांची यादी) - जि. प. यंत्रणा 


अ.क्र. | जिल्हा वर्ष शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णयातील | LEA | . 
कामांचा क्रमांक लक्ष 

| कोल्हापूर । 2029-22 | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, १ते४६ ५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( रू. १५००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १२० कामे) 

२ सांगली । २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६,दि. ३१ ६१ ते ७२ ८७.०० 
मार्च, २०२२ (रू ५९५.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ७२ कामे) 

3 | सांगळी  । २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, शि १०.०० 
दिनांक of मे, २०२२ (रु. ३१४.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ३४ कामे) 

४ | औरंगाबाद, | २०१९-२० | शासन शुध्दीपत्रक क्र. विकास- १ते४ ७२.०० 

जळगांव, २०२२/प्र.क्र.१०६/यो-६, दि. २५ मे, २०२२ ( 
जालना एकूण रू. ७२.०० लक्ष ची यादी) 

५ | fod 2029-22 | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, १ते ५२ ५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू १०००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण ९५ कामे) 

६ | रायगड । २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, |  ५७ते ११९ | ६४०.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू १०००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण ११९ कामे) 

७ | बुलडाणा | २०१८-१९ | क्र. विकास-२०१९/प्र.क्र.२०/भाग-७/यो-६, १ते८० ४००.०० 


दि. २५.०२.२०१९ (रू ४००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ८० कामे) 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


८ | बुलडाणा | २०१९-२० | विकास-२०१९/प्र.क्र. १८०/भाग-९/योजना- १ ते ३० १५०.०० 
६, दि. ०५.०९.२०१९ (रू १५०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ३० कामे) 

९ | बुलडाणा । २०१९-२० | विकास-२०१९/प्र.क्र. १८०/भाग-९/योजना- १ ते १० ५०.०० 
६, दि. २०.०९.२०१९ (रू ५०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १० कामे) 

| बुलडाणा | २०१९-२० | क्र. विकास-२०१९/प्र.क्र. १६५/भाग-७/यो- १ ते ३२ २००.०० 
६, दि. ०६.०९.२०१९ (रू २००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ३२ कामे) 

5] बुलडाणा | २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, | 9349929 । ५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( रू. १५००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १८१ कामे) 

१२ | सातारा २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, १ते २३ ३००.०० 
दिनांक २३ मे, २०२२ (रू. ३००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २३ कामे) 

१३ | सातारा २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, ५८ ते १०१ ५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ (रू. १२३४.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण ११६ कामे) 

१४ । जळगांव । २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, ८० ते १४३ ५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( रू. १५००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १४३ कामे) 

१५ । कोल्हापूर | २०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, |  ९७ते१२० ।५००.०० 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( रू. १५००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १२० कामे) 

१६ सिंधुदुर्ग ।२०२१-२२ | क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, १ते४ ६०.०० 
दिनांक ०६ मे, २०२२ (रू. ६०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ४ कामे) 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६ 


१७ 


गोंदिया 


२०१९-२० 


क्र. विकास-२०१९/प्र.क्र.१६५/यो-६,दि. ०१ 


ऑगस्ट, २०१९ ( रू. १७९७.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ३५५ कामे) 


१ ते ७८ 


५००.०० 


१८ 


बुलडाणा 


२०१९-२० 


क्र. विकास-२०१९/प्र.क्र.१६५/भाग-७/यो- 
६,दि. ०६ सप्टेंबर, २०१९ (रू. २००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण ३२ कामे) 


१ ते ३२ 


200,00 


१९ 


गोदिया 


२०२१-२२ 


क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ ( रू. १०००.०० लक्ष 
ची यादी, एकूण १८६ कामे) 


१ते१८६ 


१०००,०० 


बुलडाणा 


२०१९-२० 


क्र. विकास-२०१९/प्रक्र.  १८०/भाग- 
७/योजना-६, दि. ०४.०९ 2098 (रू. ५०.०० 
लक्ष ची यादी, एकूण १० कामे) 


१ ते १० 


५०.०० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


